विभागीय संदर्भसेवा जिल्हा/स्री/ सामान्य / 
उपजिल्हा/ग्रामीण/कुटीर/ट्रामा रुग्णालयांसाठी 
कापडचोपड (लिनन) खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. ९०/आरोग्य-८ 
नविन मंत्राळय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक: ११ ऑगष्ट, २०२०. 


संदर्भ- 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष-३/टे-४/औषधी साहित्या//२०/१९७१-७२, दि. १०.६.२०२०. 
प्रस्तावना-: 


विभागीय संदर्भ सेवा जिल्हा/स्री/सामान्य/उपजिल्हा/ग्रामीण/कुटीर/ट्रामा रुग्णालयांसाठी 


कापडचोपड (लिनन) खरेदी करण्यासाठी दिनांक १०.६.२०२० अन्वये आरोग्य सेवा आयुक्तालयाच्या 


प्रस्तावास अनुसरुन प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातीळ विभागीय संदर्भ सेवा 


जिल्हा/स्री/सामान्य/उपजिल्हा/ग्रामीण/कुटीर/ट्रामा रुग्णालयांसाठी लागणा-या कापडचोपड 


(लिनन) खरेदीसाठी मागणी करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीय अनुदान 


रु.९३,९८,८३,०००/- इतके असून बीडीएस प्रणालीवर ३०% वितरित अनुदान रु.२४,४६,१८,९००/- 


इतके असून, कापडचोपड लिनन खरेदीसाठी रु. १३,१८,५०,०००/- इतक्या रकमेची मागणी 


करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत कोविड- १९ या कालावधीत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत घट 


झालेली आहे. त्यामुळे बीडीएस प्रणालीवर वितरीत / उपलब्ध असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच 


खरेदी करावी, या अटीच्या तसेच खालील अटींच्या अधिन राहून) सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्रानुसार कापडचोपड (लिनन) खरेदीसाठी रु. १३,१८,५०,०००/- (रु.तेरा कोटी अठरा 


लाख पन्नास हजार फक्त) इतक्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९०/आरोग्य-८ 
१) सदरहू कापडचोपड लिननची आवश्‍ऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 


त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदर कापडचोपड लिनन विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
sant रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी 
करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग- 
४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक -२२१००१४६, २२१००४१३,२२१०९₹४८२, या लेखाशिर्षामधील बाब - 
२१ पुरवठा व सामुग्री अंर्तगत सन २०२०-२१ च्या मंजूर अनुदानातून वितरीत अनुदानाच्या 
मर्यादेतच खर्च भागविण्यात यावा. 


८) सदर यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पाळन करण्यात यावे. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची 
पुर्तता करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९०/आरोग्य-८ 


११) वितरीत रक्कमे इतकी खरेदी करण्याची जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखाची राहील. 
उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अर्टीची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 


कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


.२ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१११२२५५२३९१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
a aa S h eC i DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

h 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9 

a aa S ) eC i 82678 1de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3beal 
8f6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c 


Tadavi 1111 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९०/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९०/आरोग्य-८, दिनांक ११ ऑगष्ट, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


Sr. Name of the Item Proposed for | Approximate Approximate Total 
No. 2020-21 Rate Price 
1 White Bed Sheet 60 x 90 20000 252.00 5040000.00 
2 Green Bed Sheet 60 x 90 20000 350.70 7014000.00 
3 Colour Bed Sheet 60 x 90 (Light Pink) 20000 350.70 7014000.00 
4 Baby woolen blanket 48 x 60 5000 296.78 1483900.00 
5 Red Blanket 60x90 5000 556.50 2782500.00 
[i 62 | Red Woolen blanket 60 x90 5000 556.78 2783900.00 
7 Solapuri Chaddar 60 x90 10000 337.05 3370500.00 
ea Bleached Casement Cloth (Sky Blue) 10000 115.00 1150000.00 
60" 
fe 9? | Bleached cosmet cloth (White ) 60" 10000 110.00 1100000.00 
10 Bleached Green Cloth 60" 10000 125.00 1250000.00 
11 Green cosmet Cloth 60" 10000 125.00 1250000.00 
12 Dyed Casement Cloth (Sky Blue) 54" 10000 100.81 1008100.00 
13 Patients's/surgeons dress Cloth (mtr) 50000 110.00 5500000.00 
14 Patient's Dress (Female Gown) Blue 10000 395.00 3950000.00 
Colour 
15 Patients Dress (Male) Top and Payjama 10000 580.00 5800000.00 
16 Patient's Dress Female Top (Peticot) 10000 580.00 5800000.00 
Blue Colour 
17 Mattresses Coir Fome rexin Cover 4" 1000 4050.00 4050000.00 
(Size 3Ft x 6 ft) 
18 Mattresses Coir Fome rexin Cover 3" 1000 4050.00 4050000.00 
(Size 3Ft x 4 ft) (for peadiatric ) 
19 Pillow (1.5 kg) Coir 1000 200.00 200000.00 
20 Piloow (1.5 kg) cotton 1000 200.00 200000.00 
Total 64796900.00 


शासन निर्णय कृ. खरेदी-२०१८/प्र.क्र. २४५/आरोग्य-८, दिनांक ०९ जानेवारी २०१९ व 
शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०१९/प्र.क्र. १४८/आरोग्य-८<, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ अन्वये 
प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सहसंचालक (खरेदी कक्ष ) यांचेकडून 
निविदा प्रक्रिया सुरु असून सदरील निविदा प्रक्रिया अंतिम होऊन मालाचा पुरवठा झाल्यानंतर 
देयके अदायगी करण्यासाठी सन २०२०-२१ या वर्षातील अनुदानातून अदायगी करण्यास मान्यता . 


21 Cloth for Operation Theaters (Green) 54 " 16000 131.25 2100000.00 

22 Mattresses Coir Fome rexin Cover 4" (Size 3Ft 1264 4252.50 5375160.00 
x 6 ft) 

Total 7475160.00 


शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०१८/प्र.क्र. २४५/आरोग्य-८<, दिनांक ०९ जानेवारी २०१९ व शासन 
निर्णय क्र. खरेदी-२० १९/प्र.क्ृ. १४८/आरोग्य-८, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ अन्वये प्रशासकिय 
मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सहसंचालक (खरेदी कक्ष ) यांचेकडून निविदा 
प्रक्रिया सुरु असून सदरील निविदा प्रक्रिया अंतिम होऊन मालाचा पुरवठा झाल्यानंतर देयके 
अदायगी करण्यासाठी सन २०२०-२१ या वर्षातील अनुदानातून अदायगी करण्यास मान्यता. 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.९०/आरोग्य-८ 


23 


Bleached cosmet cloth (White ) 60" 20000 115.50 2310000.00 
24 | Cloth for Operation Theaters (Green) 54 " 20000 131.25 2625000.00 
25 | Surgeon Dress (Green Appron & Pant ) (redymade ) शिंग 
Appron Size 36,38, 40, 42, 44, 46 & Pant Size 
28,30, 32,34,36,38,40,42 
Surgeon Dress (Green Appron & Pant ) (redymade ) 1000 609.00 609000.00 
Appron Size 36, & Pant Size 36 
Surgeon Dress (Green Appron & Pant ) (redymade ) 2000 609.00 1218000.00 
Appron Size 38 & Pant Size 38 
Surgeon Dress (Green Appron & Pant ) (redymade ) 2000 609.00 1218000.00 
Appron Size 40 & Pant Size 40 
Surgeon Dress (Green Appron & Pant ) (redymade ) 2000 609.00 1218000.00 
Appron Size 42 & Pant Size 42 
Surgeon Dress (Green Appron & Pant ) (redymade ) 500 609.00 304500.00 
Appron Size 44 & Pant Size 44 
26 | Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour fF 0.00 | 
Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 5000 414.75 2073750.00 
( Size 36) 
Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 9500 414.75 3940125.00 
( Size 38) 
Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 9500 414.75 3940125.00 
( Size 40) 
Patient's Dress (Female Gown) Blue Colour 500 414.75 207375.00 
( Size 42) 
27 | Patients Dress (Male) Top and Payjama Lee 
Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 5000 609.00 3045000.00 
36, & Payjama Size 36 ) 
Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 9000 609.00 5481000.00 
38, & Payjama Size 38 ) 
Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 9000 609.00 5481000.00 
40, & Payjama Size 40 ) 
Patients Dress (Male) Top and Payjama (Top Size 500 609.00 304500.00 
42, & Payjama Size 42 ) 
28 | Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama शे 
Blue Colour 
Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama 5000 609.00 3045000.00 
(Top Size 36, & Payjama Size 36 ) Blue Colour 
Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama 9000 609.00 5481000.00 
(Top Size 38, & Payjama Size 38 ) Blue Colour 
Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama 10000 609.00 6090000.00 
(Top Size 40, & Payjama Size 40 ) Blue Colour 
Patient's Dress Female Top (Peticot) & Payjama 1000 609.00 609000.00 
(Top Size 42, & Payjama Size 42 ) Blue Colour 
29 | Pillow Covers 18 x24 25000 57.75 1443750.00 
30 | Mattresses Coir Fome rexin Cover 3" (Size 3Ft x 4 2000 4252.50 8505000.00 
ft) (for peadiatric ) 
31 | Pillow (1.5 kg) Coir 2000 210.00 420000.00 


Total 


59569125.00 


Total A+B+C 


131841185.00 


